महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.९५(भाग-१)/पदुम-१ दिनांक : ०७.०८.२०२० 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पश्नुसंवर्धन 
विभागातील पक्ञुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (नागपूर 
विभाग) बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या 
नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 

1 १_| २ ३ 

गि . | डा.किशोर यादवराव पराते पविअ, पवैद श्रे.१ कोनसरी, ता. चार्माशी, जि. 


पविअ, ता.ल.प.स.चि. आरमोरी जि. गडचिरोली | गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 


२. | डॉ. कल्पना पुंडलीकराव गायकवाड पविअ, पवैद श्रे.१ पवेद, हमदापूर, ता. सेलू जि. वर्धा 

पविअ, जिल्हा पद्नुसर्व चिकीत्सालय वर्धा जि.वर्धा | (डॉ. प्रकाश भिसेकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

३. | डा.आअश्विनी.बी.गडमडे पविअ प.वै.द. हिंगणा पविअ (वि) रामटेक, ता. रामटेक जि. नागपूर या 
जि. नागपूर रिक्‍त पदावर 

id . | डा.प्रकाशा लक्ष्मणराव भिसेकर पविअ, जिपसचि, वर्धा 
पविअ, पवैद, पार्डी श्रे-१ ता. कारंजा (डॉ. कल्पना गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि. वर्धा होणा-या पदावर) 

५. | डा.दिपीका मानकर पविअ, पवैद श्रे-१ पविअ, पवेद श्रे.१ बुट्ठेवाडी, ता. खेड जि. पुणे 
देवलापार, ता. रामटेक जि. नागपूर (डॉ. ज्योती माने यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 


पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५ (भाग-१/पदुम-१ 


६. | डॉ.प्रशांत माणिकराव वैद्य पविअ,पवैद श्रेणी १ पविअ (विस्तार) पंचायत समिती साकोली, जि. भंडारा 
पहेला जि.भंडारा या रिक्‍त पदावर 

>i . | डॉ.गणपती मारोतराव सातपुते पविअ, पवैद पविअ, पवेद श्रे.१ कडीकसा, ता. जि. गोंदिया 
श्रेणी-१ परसवाडा ता.तिरोडा जि.गोंदिया या रिक्‍त पदावर 

८. | डॉ. अविनाहश भिमराव आमले पविअ,पशुवैद्यकीय | पविअ, पवेद श्रेणी १ आडगांव ता.जि. हिंगोली 
दवाखाना, श्रेणी-१, ऐंगलळखोडा ता.कुरखेडा या रिक्‍त पदावर 
जि.गडचिरोळी 

९. | डॉ.शिशुपाल शांकर मेश्राम पविअ पवेद श्रे.१ पविअ, पवैद श्रे.१ घुग्गूस ता. जि. चंद्रपूर 
शंंकरपूर, ता.चिमुर, जि.चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 

| ०. | डॉ. अरविंद दिगंबर कसबे , पश्ुवेद्यकौय पविअ, पवेद श्रे.१ मुरमाळी ता. जि. गडचिरोली 
दवाखाना, श्रे-१ गिलगांव ता.चामोर्शी जि. या रिक्‍त पदावर 
गडचिरोली 

hi १. | डॉ. विजयकुमार पंडितराव कोळेकर पविअ (वि) | पविअ, पवैद श्रे. १ पुराडा ता. देवरी, जि. गोंदिया 
पं.स. देवरी ता. देवरी जि. गोंदिया (डॉ. सायली तगारे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

१२. | डॉ.रोहिणी अरबाळ पविअ, पवेद गडीसुर्ला पविअ, तालपसचि, ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर 
ता.मुल, जि.चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 

१३. | डा.प्रज्ञाकुर एल.बोरकर पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, गोंदिया 
पविअ, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१, दासगाव | या रिक्‍त पदावर 
जि.गोंदिया 

श्‌ ४. | डा.स्वप्नील पांडुरंग Gerd पविअ पवेद, श्रे-१, | पविअ प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळूमाता प्रक्षेत्र वडसा ता. 
घाटी, ता.कुरखेडा जि. गडचिरोली जि. गडचिरोली 

(डॉ. ज्ञानेश्वर बाबर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

१५. | डॉ.अनिल नरहरी डांगे पविअ पवैद श्रेणी-१, पविअ, तालपसचि धानोरा, जि. गडचिरोली 
चातगांव ता.धानोरा जि. गडचिरोली (डॉ. एकनाथ उसेंडी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

१६. | डॉ. सचिनकुमार घनश्याम भोयर पविअ, तालुका | पविअ, पवेद श्रे.१ सिरोंचा ता. सिरोंचा जि. गडचिरोली 
पशुवैद्यकीय लघु सर्व चिकित्सालय, वडसा, (डॉ. अमोल हरिभाऊ गायकवाड यांच्या बदलीने Rat 
ता.चामोर्शी जि.गडचिरोली होणा-या पदावर) 

शि ७. | डॉ.सुहास रामकृष्ण रोडे पविअ, पशुवैद्यकीय पविअ, पवेद श्रे.१ कोरची ता. कोरची जि. गडचिरोली 
दवाखाना, श्रेणी-१, कुनघाडा,ता. चामोर्शी या रिक्‍त पदावर 
जि.गडचिरोळी 

१८. | डा.एकनाथ शंकर ऊसेडी Was, तालुका पविअ, पवेद श्रे.१ पेरमिली ता. अहेरी जि. गडचिरोली 
पशुवैद्यकीय लघु सर्व चिकित्सालय, धानोरा जि. | या रिक्‍त पदावर 
गडचिरोली 

१९. | डॉ.सुरेश बालाजी राठोड पविअ पविअ, पवैद श्रे.१ कुनघाडा ता. aM जि. 


पवैद श्रे-१ लगाम ता. मुलचेरा जि.गडचिरोली 


गडचिरोली 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५ (भाग-१/पदुम-१ 


(डॉ. सुहास रोडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


२०. | डा.बबीता बहादूरजी मेश्राम पविअ, एकात्मिक 
पाहणी योजना, नागपुर 


पविअ, पवैद श्रे. SHIR, ता. साकोली जि.भंडारा 
या रिक्‍त पदावर 


२१. | डा.कमलेश्वर रामचंद्र श्रीरामे पविअ 
जि.प.वै.स.ची, गडचिरोळी 


पविअ, पवैद श्रे.१ चातगांव ता. धानोरा, जि. 
गडचिरोली 

(डॉ. अनिल नरहरी डांगे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 


२२. | डा.विवेक आनंदराव इटनकर पविअ, तालुका 
लघु पशुवैद्यकिय सर्वचिकीत्सालय तुमसर जि. 


भंडारा 


पविअ, पवैद श्रे.१ कुडाळ ता. जावळी, जि. सातारा या 
रिक्‍त पदावर 


२३. | डॉ.चित्रा नाना राउत 
पविअ, प्रादेशिक अंडी उबवणी केंद्र, नागपुर 


पविअ, एकात्मिक पाहणी योजना, नागपूर 
(डॉ. बबिता मेश्राम यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


२४. | डॉ. विनेश सहादेव गोंडाणे पविअ (विस्तार) 
पंचायत समिती, अर्जुनी-मोरगांव जि.गोंदिया 


पविअ पवैद श्रे. १ सालेकसा ता. सालेकसा जि. 
गोंदिया या रिक्‍त पदावर 


२५. | डा.रूचा विजय बोरकर पविअ, ताळपसचि 
गोंदिया अंतर्गत राज्य पवैद बनाथर, जि.गोंदिया 


पविअ, पवैद श्रे.१ गोरेगांव, ता. गोरेगांव जि. गोंदिया 
या रिक्‍त पदावर 


२६. | डॉ. इरोज रवि सोमकुवर पविअ प.वे.द. श्रे.१ 
मौदा जि.नागपूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ धापेवाडा, ता कळमेश्वर जि. 
नागपूर या रिक्‍त पदावर 


२७. | डा. मेघा श्रीधरराव वनकर पविअ 
पवैद नंदोरी, ता. समुद्रपूर जि. वर्धा 


पविअ, ताळपसचि, साकोली (मु.), जि. भंडारा 
या रिक्‍त पदावर 


२८. | डा.मुकेश गुलाब कापगते पविअ, 
ता.ल.पं.स.चि.,चामोर्शी जि. गडचिरोली 


पविअ, पवैद श्रे. १ बल्लारपूर ता. बल्लारपूर जि. चंद्रपूर 
या रिक्‍त पदावर 


२९. | डा.मनोज कुमार चंदू नंदेश्वर पविअ, तालपसचि 
मोहाडी जि.भंडारा 


पविअ, तालपसचि, तुमसर जि. भंडारा 
(डॉ. विवेक इटनकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेश प्राप्त होताच सुधारित 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण 


प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल SAY, WIG, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने 


शासनासन चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, Wa, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी रूजू 


न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५ (भाग-१/पदुम-१ 


त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाळ शासनास तात्काळ सादर करावा. 


याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


४. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१२३११६५५०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar 

Shedmekhe 

Date: 2020.08.10 12:47:01 +05'30' 
(fe. 1.216 ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (प्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 
प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
९. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 


qo. जिल्हा Waa उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११. जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


